Reg. No ./ NP CITY/ 236/ 2015 -17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ३८ ] सोमवार , नोव्हेंबर २८ , २०१६/ अग्रहायण ७ , शके १९३८ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १८ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २४६ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

मौजा - हुडकेश्वर ( बु .) व मौजा - नरसाळा या क्षेत्राच्या प्रारुप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण 


क्र . मनपाना - नरवि - कलम - २६ - १७०१- २०१६ . 


ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिकेने सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . २३४, दिनांक २०-०५-२०१४ अन्वये दिलेल्या मंजुरीनुसार , महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महानगरपालिकेच्या मुळ हद्दीत / क्षेत्रात 
नव्याने अंतर्भुत मौजा हुडकेश्वर ( बु .) व मौजा - नरसाळा या अतिरिक्त क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याच्या उद्देशाची घोषणा महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक १६- २२ एप्रिल २०१५ रोजी व दैनिक वृत्तपत्रात दि . १९ - ०४ - २०१५ व दि . २१ -०४- २०१५ रोजी 
प्रसिध्द केली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम २४ अन्वये नेमलेल्या “ नगर रचना अधिकारी ” यांनी उपरोक्त 
क्षेत्राचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा नागपूर महानगरपालिकेला दि . २४ -०९- २०१५ रोजी सादर केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेचे ठराव क्र . ३३७, दि . ०६ -१०-२०१६ अन्वये मौजा- हुडकेश्वर ( बु.) व 
मौजा - नरसाळा या अतिरिक्त क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना व अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये प्रसिध्दीकरणास मंजुरी दिली आहे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून नागपूर महानगरपालिका सुचित 
करते की , मौजा हुडकेश्वर ( बु .) व मौजा - नरसाळा या अतिरिक्त क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना व अहवाल तयार करण्यात आलेले आहेत , ज्याकरीता 
राजपत्रात नोटीस प्रसिध्द केल्यापासून साठ (६०) दिवसांच्या कालावधीत जनतेकडून सूचना/ आक्षेप मागविण्यात येत आहेत . सूचना / आक्षेप मागविण्यात 
येत आहेत . सूचना/ आक्षेप आयुक्त , महानगरपालिका , नागपूर यांचे कार्यालयातील “ सहायक संचालक, नगर रचना विभाग , पहिला माळा, नारंग 
टॉवर , पाम रोड , सिव्हील लाईन्स , नागपूर. ” या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत पोहचणे आवश्यक आहे , म्हणजे 
प्राप्त सूचना/ आक्षेपांवर सदर विकास योजना शासनाकडे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३० अन्वये अंतीम मंजुरीसाठी 
पाठविण्यापुर्वी त्यावर आवश्यक तो विचार होईल . 
ना -एक- अ- १ (१५०६) . 

( १ ) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८, २०१६ / अग्रहायण ७, शके १९३८ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १) अन्वये, वरील नमूद प्रारुप विकास योजना व अहवालाची प्रत कामकाजांच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
जनतेस निरीक्षणासाठी नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून साठ (६०) दिवसांसाठी खालील कार्यालयात उपलब्ध असेल . 

( १ ) सहाय्यक संचालक , शाखा कार्यालय , नगर रचना विभाग , प्रशासकीय इमारत क्र . १ , दुसरा माळा , सिव्हील लाईन्स , नागपूर . 
( २) सहाय्यक संचालक , नगर रचना विभाग , महानगरपालिका पहिला माळा, नारंग टॉवर , पाम रोड , सिव्हील लाईन्स , नागपूर . 
( ३) क्षेत्रिय कार्यालय हनुमान नगर , झोन क्र . ३ , तुकडोजी नगर , मानेवाडा रोड , नागपूर . 
( ४) क्षेत्रिय कार्यालय नेहरुनगर , झोन क्र . ५, ओमनगर , नंदनवन , नागपूर . 
सदरहू सूचना नागपूर महानगरपालिकेच्या वेब साईट www. nmenagpur.gov.in वर देखील प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . 


नागपूर : 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६. 


श्रावण हर्डीकर , 

आयुक्त ( भा .प्र . से .) 
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २४७ . 

BY COMMISSIONER ,NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 
Publication of Draft Development Plan ofMouza - Hudkeshwar ( Bk .) and Mouza - Narsala ( Additional Area ). 

No. NMC-TPD- Act- 26- 1701- 2016. 

Whereas, in consonance with the resolution No. 234 , Dated the 20 -05- 2014 passed by the GeneralBody,Nagpur 
Municipal Corporation , Nagpur has declared its Intention to prepare the Development plan of additional area for 
Mouza -Hudkeshwar ( Bk .) & Mouza -Narsala , in Maharashtra GovernmentGazette part- 1 A NagpurRegional supplementary 
on 16 -22 April 2015 and daily Newspaper on 19-04 -2015 & 21-04 -2015 in pursuance of the power conferred by sub -section (1) 
of Section 23 of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ; 

And whereas, the “ Town Planning Officer” appointed under Section 24 of the said Act, has prepared & submitted 
the Existing Land use plan of additional area for Mouza -Hudkeshwar (Bk .) & Mouza -Narsala to Nagpur Municipal 
Corporation on dated 24 -09 -2015 ; 

And whereas, the General Body of Nagpur Municipal Corporation vide resolution No. 337 , dt. 06 - 10 - 2016 has 
approved the Draft Development Plan of additional area for publication under Section 26 of the said Act; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section ( 1) of Section 26 of the said Act, and of all 
other powers enabling in this behalf, NagpurMunicipal Corporation hereby give notice that, the Draft Development Plan 
of additional area forMouza -Hudkeshwar (Bk .) & Mouza-Narsala along with its reporthave been prepared and published 
under Section 26 of the said Act, for which objections or suggestions are invited from the public for a period of Sixty ( 60 ) 
days from the publication of this notice in the OfficialGazette. The objections or suggestions shall reach to “ Assistant 
Director, Town Planning, 1st Floor,Narang Tower, Palm Road, Civil Lines , Nagpur." in the office ofMunicipalCommissioner, 
Nagpur during office hours on all working days so as to consider the samebefore submitting the said plan to the 
Government for final sanction under Section 30 of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Further , in pursuance of sub -section ( 1) of Section 26 of the said Act, copy of aforesaid Draft Development Plan 
alongwith its report are available for inspection for public during office hours on allworking days at the following offices 
for a period of sixty (60 ) days from this notice . 

( 1) Assistant Director, Town Planning Department , Branch Office, 2nd Floor Administrative Building No.1 , Civil 
Lines, Nagpur. 

(2 ) Assistant Director, Town Planning Department, Nagpur Municipal Corporation , 1st floor, Narang Tower, Palm 
Road , Civil Lines, Nagpur. 

(3)Hanuman Nagar Zone No. 3, TukdojiNagar,Manewada Road ,Nagpur . 
(4 ) Nehru Nagar, Zone No . 5, Omnagar, Nandanwan ,Nagpur. 
This notification is also published on Nagpur Municipal Corporation s web site www.nmcnagpur.gov. in 


Nagpur: 
Dated the 28th November 2016. 


SHRAWAN HARDIKAR , 
___ Municipal Commissioner ( IAS) , 
Nagpur Municipal Corporation , Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


